जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:अस्थायी-०३१८ /३५९/प्र.क्र.६९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०१८ 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१८/३५९/प्र.क्र.६९/कार्यासन ११,दि.१२/०३/२०१८. 
४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०७/०९/२०१८. 
५. जिल्हा न्यायालय, धुळे यांचे पत्र क्र.3-४//॥॥॥॥/५०७३/२०१८, दि.०६/०९/२०१८. 


प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील ३१ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्र.२ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय: 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे यांनी दि. ०६.०९.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या 
विनंतीनुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद ३१ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

i सहाय्यक अधिक्षक ३ 
२ लघुलेखक (नि.श्रे.) ९ 
३ वरिष्ठ लिपिक ३ 
४ कनिष्ठ लिपिक ८ 
षु वाहन चालक a. ae 
६ नाईक क ग 
बेळीफ २ 

शिपाई २ 

९ पहारेकरी a cel 
शिका ० सफाईंगार 1 व| 
एकूण ३१ 


यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, धुळे या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, 
न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये (00)(02) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२ ) ०१, 
वेतन या लेखात्रीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-०३१८ /३५९/प्र.क्र.६९/कार्यासन ११ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/ 
आपुक,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२९१२१२१४४११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Santosh Sampatti N 
IN: c=IN, ०-७०५९ Of Maharashtra, ou=Law And 


DN: 
Sa nto S h S a mM pa tt |  22sician Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed. f3 
f21 5ceda096e4e407797, 
Numb b1b0de02001 5cf6d1f800579271f4816460b 
h 


N a Va g i re 1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, Si 


Date: 2018.09.29 12:16:30 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, धुळे 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 

६. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३,मंत्रालय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


